महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र.४३/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ८ जून, २०१८ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्र.उसप्र-१३१७/प्र.क्र.५/चौदा, दि.३१.५.२०१७ 


आदेशा 
श्री.अ.इ.इ.शेख, उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांची मौलाना आझाद 


अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई या कार्यालयातील “व्यवस्थापकीय संचालक” या पदावर 


प्रथमत: एक वर्ष कालावधीसाठी खालील अटींच्या अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


2. 


अ श्री.अ.इ.इ.शेख, ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू होतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍्तीच्या 
सेवेचा प्रारंभ होईल त्यानंतर एक वर्षांनी प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाचा कार्यभार सुपूर्द करून त्यांच्या मूळ 
विभागात ज्या तारखेला रूजू होतील त्या तारखेला त्यांच्या MAYA कालावधी समाप्त होईल. 

ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम प्राधिकारी 
राखून ठेवतील. 

क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर Paras आवश्यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेत्तर नियोक्त्याने 
शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 

ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी 
नोटीस शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा...इ.) नियम १९८१ मधील नियम vo (परिशिष्ट दोन) मधील 


तरतुदी विचारात घेऊन पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग तसेच अल्पसंख्याक विकास विभाग/का.८, यांनी 


प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती, आपापसात सल्लामसलत करून SATA, 


३. 


श्री.अ.इ.इ.शेख, यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग तसेच अल्पसंख्याक 


विकास विभाग/का.८, यांच्या मार्फत हाताळण्यात येतील. श्री.अ.इ.इ.शेख, यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर हजर 


होण्यासाठी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने तत्काळ कार्यमुक्त करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र.४३/का.१४ 


४.  श्री.अ.इ.इ.शेख, उप सचिव, यांनी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, 
मुंबई या कार्यालयातील “व्यवस्थापकीय संचालक” या पदावर तत्काळ रूजू व्हावे. श्री.अ.इ.इ.शेख हे सदर पदावर 
रूजू झाल्यानंतर श्री.सु.ना.रणखांबे, सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडे संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये 
असलेला, मौळाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई या कार्यालयातील 
“व्यवस्थापकीय संचालक” या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार संपुष्टात येईल. 


च. सदर शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥89॥॥७५॥॥9.9०५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०६०८१८०२३१२६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


ट्‌ Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
| mM t lyvaZ DN: c=IN, tt Of Maharashtra, ou=General 
Administration Department, postalCode=400032, 
htra, 
न 2.5.4.20=711589caceff9b0bb07e3c6556e724501d0cSea5c63b3 
U S hta q U e a Z | 146314d51ec0e87d0a6, cn=Imtiyaz Mushtaque Kazi 
Date: 2018.06.08 18:48:21 +05'30' 
(इ.मु.काझी) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
अ.मु.स./प्र.स./ सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग/ अल्पसंख्याक विकास विभाग 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, मौळाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, 
२ रा मजला, डीडी बिल्डिंग, ओल्ड कस्टम हाऊस, शहिद भगतसिंग मार्ग, मुंबई-२३. 
६. सह/ उप सचिव, (आस्थापना), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग/ अल्पसंख्याक विकास विभाग 
७. श्री.अ.इ.इ.शेख, उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
८. निवड नस्ती कार्या.१४ 


oC “७ A) _-O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


